"छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव 
विकास संस्था (सारथी)", पुणे या कंपनीच्या 
मुख्यालयाच्या इमारत बांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सारथी २०२१/प्र.क्र.७०/का.१४२५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :०१ जुले, २०२१ 


वाचा :- १. "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)",पुणे या 
कंपनीचे पत्र क्र.सारथी/मुख्याळय इमारत बांधकाम/१०५ /२०२१-२२. दि.११.०६. २०२१ 
२. नियोजन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक ससमा २०१० /प्र.क्र.४ (भाग-१ / का.१४६१) 
दिनांक : ११ जून २०१८ 
३. कक्ष अधिकारी, सा.बां.वि.यांचे क्र. ISH २०२१/प्र.क्र.५९/इमा-१, दि.०१ / ०७/ २०२१ 
च्या पत्रासह इतिवृत्त. 


शासन निर्णय :- 

"छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)",पुणे या कंपनीची 
मुख्यालयाची इमारत मौजे भांबुर्डा, शिवाजीनगर , पुणे येथील टिपी-१ मध्ये नगर भूमापन क्र.१७३-ब/१ 
मधील ४१६३ चौ.मी.इतकी जागा शालेय शिक्षण विभागाने सारथी कंपनीस दिनांक ३०/०४/२०२१ रोजी 
हस्तांतरीत केली आहे. सदर जागेवर मुख्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तसेच शासकीय इमारतीच्या बांधकाम मंजुरी देणे बाबतच्या 
उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दिनांक ३०/ of / २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने उपरोक्‍त 
दिनांक ०१/०७/२०२१ च्या पत्रान्वये निर्गमित इतिवृत्तानुसार खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या रुपये 
४२,७०,००,०००/-(रुपये बेचाळीस कोटी सत्तर लक्ष फक्‍त) इतक्या रकमेच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र बांधकामाचे नाव सार्वजनिक बांधकाम विभाग व 
उच्चाधिकार सचिव समितीने 
सहमती दर्डाविलेले प्रशासकीय 
मान्यता (रुपये) 

सारथी,पुणे संस्थेच्या मुख्यालय इमारत बांधकामाबाबत ४२,७०,००,०००/- 


(प्रशासकीय इमारत Basement+G+§& Floor असून त्याचे 
क्षेत्रफळ १२,२४५ चौ.मी. इतके आहे.) 


एकूण ४२,७०,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२१/प्र.क्र.७०/का.१४२५ 


2. 


"छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)",पुणे या 


कंपनीच्या मुख्यालयाच्या इमारत बांधकामास प्रशासकीय मान्यता उच्चाधिकार सचिव 
समितीने खालील अटी व श्तींच्या अधीन राहून देण्यात आली आहे. 


१) 


तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूची बाहय बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक 
क्रमांक -२०१७/प्र.क्र.११ / नियोजन -३, दिनांक ११/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

प्रस्तावातील Galan संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा अवळब करुन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 

सदर कामासंदर्भातउपरोक्‍त दिनांक ०१/०७/२०२१ च्या पत्रासह जोडलेल्या 
इतिवृत्तातील निर्देशानुसार कार्यवाही करावी. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : इएनव्ही- २०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

विषयांकित कामाकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 

काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. तसेच जागेची 
उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित 
व्यवस्थापकीय संचालकांनी करावी. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रके 
व दरपत्रके करुनच काम हाती घ्यावे. 

प्रस्तुत काम अर्थसंकल्पाव्यतिरिकक्‍त करावयाचे झाल्यास ५ टक्के सेंटेज चार्जेस 
मिळविण्यात यावेत. 


" छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)",पुणे या 


कंपनीच्या मुख्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी निधीच्या तरतूदीनुसार हे बांधकाम वरील 
अटी व शातींच्या अधीन राहून खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध तरतुदीतून 
करण्यात येईल. 


मागणी क्रमांक - ओ- 2 
२२२५ अनुसूचित जाती - अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्यांक 
यांचे कल्याण 
०३ मागास वर्गाचे कल्याण 
१०२ आर्थिक विकास 
०१" मराठा, कुणबी, कुणबी - मराठा व मराठा - कुणबी " यांचे कल्याण 
(09) (09) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, 
(सारथी) (कार्यक्रम) 
(दत्तमत) (२२२५५२१) 
३५ - भांडवली मत्त्याच्या निर्मिती करिता अनुदान 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२१/प्र.क्र.७०/का.१४२५ 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक :विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ /विनिमय, भाग - 2, 
दिनांक २०.०९.२०१९ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८, भाग पहिला, उप विभाग -५ महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतग्रत प्रदान करणत आलेले वित्तीय अधिकार, अ.क्र.१ महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान 
कलेल्या अधिकारानुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३) यांच्या अनापचारिक संदर्भ क्र. १७५३ 
/इमा-३, दिनांक २१/०६/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीच्या तसेच शासकीय इमारतीच्या बांधकामास 
मंजूरी देणेबाबतच्या उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दिनांक ३०/०६/२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीच्या 
अनुषंगाने निर्गमित इतिवृत्तातील निर्देशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.8॥8॥/99॥[॥9.9०४.॥ या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०११७२८३१५७१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Deepak 
Shivajirao Desai stsercsior 
(दी. शि. देसाई) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.महालेखापाल, महाराष्ट्र १, (लेखापरीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी), पुणे 
३. खाजगी सचिव,मा.उपमुख्यमंत्री नियेजन) मंत्राळय, मुंबई - ३२ 
४. खाजगी सचिव मा.राज्यमंत्री (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई 8 32 
५. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
९. सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. वरिष्ठ स्वीय सहायक अ.मु.स.(नियोजन) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


